उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, 
लातूर यांचे अधिपत्याखालील आरोग्य 
संस्थांमधील अस्थायी पदांना मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ०२ मे, २०२४. 


१) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई यांचा प्रस्ताव क्र.आसेआ/कक्ष-३/टे- 
८/लातूर मंडळ/अपदेमुदतवाढ/सन २४-२५/९५००-९५०१/२४, दिनांक २२.०४.२०२४. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे-२०२३/प्र.क्र.२९७/आरोग्य-४, दिनांक 
१६.१०.२०२३. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४. 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांचे 
अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दि. २९.०२.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली 
होती. सदर मुदतवाढ संपुष्टात आल्याने आणि सदर पदांची यापुढेही आवश्‍यकता असल्याने सदर पदांना 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांचे अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील 
अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत आयुक्‍तालयाकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर यांचे अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदांना दिनांक 
दि.०१.०३.२०२४ ते दि.३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील लेखाशिर्षामध्ये खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२४-२५ 
या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष 
शि मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, ०१- 
नागरी आरोग्य सेवा व विषम चिकित्सा, ११०-रुग्णालये व दवाखाने, ११०-७-पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजनांतर्गत योजना, (०६)(०१)-मुफसल क्षेत्रातील अध्यापनेतर 
शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (२२१० ०२२६)” 
२ | मागणी क्रमांक आर-१ मुख्य लेखाशिर्ष “२२१०-वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, (०१) 


(४५) ट्रामा केअर युनिटची स्थापना, महाराष्ट्र आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा (अनिवार्य), (२२१० 
जी २९८)” 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ च्या 
शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना या सोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील तक्त्यात प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थायी पदे 


(तपशिलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२९१२२७०९६६१७ असा आहे. हा area डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NEELAM GIRISH 


SANGWAI 

N F F | A M DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=a9bbc429d62201a67249f70e60 


acdfadbff901fbbbf45cc393dbd6aa91fbd 
6ca, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
serialNumber=81E4E52421D72A2AE32D 


F6C7DO06ABB4E6A7B5820C3A929F 328A 
D6CODCA4F38C7, cn=NEELAM GIRISH 
SANGWAI 

Date: 2024.05.02 15:44:04 +05'30' 


(नीलम संगवई ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
अतिरिक्त संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, पुणे. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) मुंबई. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४ 


६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ, लातूर 

७. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, लातूर, बीड, धाराशीव, नांदेड. 
८ 

९ 


. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर, बीड, धाराशीव,नांदेड. 
. सर्व संबंधीत रुग्णालये व कार्यालये (संबंधीत उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचेमार्फत) 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई 
११.अवर सचिव / कार्यासन अधिकारी, (सेवा-१/सेवा-२/सेवा-३/सेवा-५/अर्थसंकल्प), 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.निवडनस्ती (आरोग्य-४) 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट-अ” 
(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४, 
दिनांक ०२.०५.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, लातूर मंडळ यांचे अधिपत्याखालील आरोग्य संस्थांमधील अस्थायी पदे 


अ.क्र आरोग्य संस्थेचे नाव एकूण | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर (पदनांम व पदसंख्या) 
पदे 
| ट्रामा केअर युनिट-उपजिल्हा| १५ Ce | अस्थिव्यंग ated चिकित्सक,गट-अ 
रुग्णालय, उमरगा, धाराशीव (१ पद) 
ट्रॉमा केअर युनिट-ग्रामीण १५ ae ० बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (2 पदे) 
surge र वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 
टू -- परिसेविका, गट-क (१ पद) 
ट्रॉमा केअर  युनिट-ग्रामीण) १५ णि ees ( a 
रुग्णालय, मुरुड, जि. लातूर , गट-क (३ पदे) 
1 वाहनचालक, गट-क (१ पद) 
ट्रॉमा केअर  युनिट-ग्रामीण| १५ णि कक्षपेव ie SO) 
रुग्णालय, अहमदपूर लातूर सफाईगार, गट-ड (2 पदे) 
रु : , जि. लातूर 
ट्रॉमा केअर युनिट-उपजिल्हा | १५ ळी 
रुग्णालय, गोकुंदा, जि. नांदेड 
ट्रॉमा केअर युनिट-ग्रामीण १५ शि ० 
रुग्णालय, नायगाव, जि. नांदेड 
ट्रामा केअर  युनिट-उपजिल्हा। १५ ae 
रुग्णालय, गेवराई, जि. बीड 
ट्रॉमा केअर  युनिट-उपजिल्हा | १५ | 
रुग्णालय, उदगीर, जि. लातूर 
SMT केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, | १२ [ अस्थिव्यंग ated चिकित्सक, 
भोकर, जि. नांदेड गट-अ (१ पद) 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (३ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (३ पदे) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४ 


ट्रामा केअर  युनिट-उपजिल्हा 
रुग्णालय, देगलूर, जि. नांदेड 


i oO 


अस्थिव्यंग ठाल्य चिकित्सक, 
गट-अ (१ पदो 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (३ पदे) 


SM केअर युनिट-ग्रामीण रुग्णालय, 
आष्टी, जि.बीड 


०८ 


र्‌ oO 


अस्थिव्यंग ठाल्य चिकित्सक, 
गट-अ (१ पदो 


बधिरीकरण शास्त्रज्ञ, गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकिय अधिकारी, गट-अ (२ पदे) 


परिसेविका, गट-क (१ पद) 


अधिपरिचारीका, गट-क (२ पदे) 


एकूण 


१४९ 


| 0 


एकूण १४९ पदे 


२ | स्री रुग्णालय व नवजात अर्भक केंद्र, लातूर 


९४ 


| oO 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (9 पद) 


वैद्यकोय अधिकारी (स्रीरोग व प्रसुती 
तज्ञ, गट-अ (१ पद) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतकज्ञो, 
गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरणो, 
गट-अ (१ पदो 


वैद्यकीय अधिकारी (बधिरीकरण 
BRAS) गट-अ (२ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (बालरोगतकज्ञो, 
गट-अ (३ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी (ARPT व प्रसुती 
तज्ञ, गट-अ (३ पदे) 


वैद्यकीय अधिकारी, गट-अ (५ पदे) 


प्रशासकीय अधिकारी, गट-अ 
(१ पद) 


सहाय्यक अधिसेविका, गट-क 
(१ पदो 


परिसेविका, गट-क (५ पदे) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.१४४/आरोग्य-४ 


अधिपरिचारीका, गट-क (20 पदे) 


बालरोग परिचारीका, गट-क(८ पदे) 


आहार तज्ञ, गट-क (१ पदो) 


रक्‍तपेढी तंत्रज्ञ, गट-क (2 पदे) 


क्ष-किरण तंत्रज्ञ, गट-क (२ पदे) 


प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, गट-क (2 Te) 


इ.सी.जी.तंत्रज्ञ, गट-क (१ पद) 


औषध निर्माता, गट-क (३ पदे) 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क 


(३ पदे) 

भांडारपाल तथा THATS, गट-क (१ 
पद) 

कार्यालयीन अधिक्षक, गट-क 
(१ पद) 


वरिष्ठ लिपीक, गट-क (१ पद) 


कनिष्ठ लिपीक, गट-क (2 पदे) 


बाह्यरुग्ण लिपीक, गट-क (2 Te) 


बाह्यरुग्ण सेवक, गट-ड (१ पद) 


अपघात विभाग सेवक, गट-ड 
(३ पदे) 


रक्‍तपेढी परिचर, गट-ड (१ पद) 


व्रणोपचारक, गट-ड (१ पद) 


प्रयोगशाळा परीचर, गट-ड (१ पद) 


शास्त्रक्रियागृह परिचर, गट-ड (२ पदे) 


कक्षसेवक, गट-ड (१० पदे) 


शिपाई, गट-ड (२ पदे) 


९४ 


| eo | Oo 


एकूण ९४ पदे 


KKKKKKKKKKK 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


